महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या राष्ट्रीय कृषि राज्य वखार ं राष्ट्रीय कृषि 


विकास योजनेअंतर्गत राबवावयाच्या प्रकल्पांना/ 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत: 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांच्या 
सोई सुविधा सुधारणा अंतर्गत सुरक्षा भिंत बांधणे, 
अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणे व अँप्रन गटर 
बांधणे तसेच शोतकरी व हमाल यांचेसाठी निवारा 
होड बांधणे. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वखार-१११८ /प्र.क्र.५१/१-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. २९ जानेवारी, २०२१. 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीची २७ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त शासन पत्र क्र.३९/ ०५१९/७.३.१४३/१४-५, दि.१८ जुले, २०१९. 
प्रस्तावना : - 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २० सप्टेंबर, २००७ च्या शासन निर्णयान्वये 
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समिती (SLSC) गठीत करण्यात आलेली आहे. मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीची २७ वी बैठक दि.४ जुले, २०१९ रोजी पार पडली. 
या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत विदर्भ व मराठवाडा विभागातील गोदामांचे 
उन्नतीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ सन १९५७ 
पासून कृषिमालाच्या साठवणूकीसाठी गोदामे उभारणीचा कार्यक्रम राबवित आहे. आजतागायत वखार 
महामंडळाने १७.९१ लक्ष मे.टन गोदाम क्षमता निर्माण केलेली आहे. 

विदर्भ व मराठवाडा विभागातील गोदामाच्या सोई सुविधा अद्यावत केल्याने त्याचा फायदा 
मुख्यत्वे होतकऱ्यांना अन्नधान्य साठवणूकीस होणार आहे. यासाठी वखार महामंडळाने विदर्भ व 
मराठवाडा विभागातील वखार केंद्रावर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुरक्षा भिंत बांधणे, अंतर्गत रस्त्यांचे 
काँक्रीटीकरण करणे व अँप्रन गटर बांधणे तसेच शोतकरी व हमाल यांचेसाठी निवारा ars बांधणे इत्यादी 
प्रकारच्या सोई सुविधा उपलब्ध करून गोदामांचे उन्नतीकरण करणे निकडीचे झालेले आहे. अशा 
प्रकारच्या सोईसुविधा निर्माण केल्याने गोदामांचा साठवणूकीसाठी वापर पूर्ण क्षमतेने होतकऱ्यांसाठी 
करता येईल. त्यामुळे अशा वखार केंद्रावर ई- वखार पावती NCDEX इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून 
देता येईल. ज्यायोगे होतकऱ्यांसाठी PIAS तारण योजना उपलब्ध करून देता येणे शक्य होईल. 
तसेच वखार संकुलात मुरूम किंवा खडीचे रस्ते असल्याने गोदामामध्ये साठवणूक केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः वखार-१११८ /प्र.क्र.५१/१-स 


अन्नधान्यांच्या थप्प्यांवर मोठया प्रमाणात धूळ जमा होते.सदरची धूळ तागाच्या बारदान्यामधून बऱ्याचशा 
प्रमाणात अन्नधान्यात मिसळली जाते.तसेच पावसाळी वातावरणात वखार संकुलातील रस्ते रस्त्याच्या 
पृष्ठभाग मानकांप्रमाणे नसल्यामुळे वाहतूकीयोग्य राहत नाहीत, परिणामी माळ साठवणूकीसाठी 
गोदामात जागा उपलब्ध असली तरीसुद्धा त्याचा लाभ शोतकरी/साठवणूकदार यांना देता येत नाही. 
सदर बाब विचारात घेता वखार संकुलांमधील रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण करणे तसेच गोदामांच्या 
सुरक्षिततेसाठी सर्व बाजूंनी संरक्षक भित बांधणे गरजेचे आहे. 

परंतु, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडील मर्यादित उत्पनाचे स्रोत व उपलब्ध निधीचा विचार 
करता, विदर्भ व मराठवाडा विभागात महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळास गोदामांचे उन्नतीकरणाचा 
एकत्रित कार्यक्रम राबविणे sea नसल्याची बाब विचारात घेऊन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत 
सन २०१९-२० या वर्षासाठी, गोदामांच्या उन्नतीकरणाद्वारे (Up gradation) विदर्भ व मराठवाडा 
विभागातील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांच्या सोई सुविधा सुधारणा अंतर्गत सुरक्षा भित 
बांधणे, अंतर्गत रस्त्यांचे कॉक्रीटीकरण करणे व अँप्रन गटर बांधणे तसेच शेतकरी व हमाल यांचेसाठी 
निवारा शेड बांधणेच्या प्रकल्पासाठी एकूण रू. ६५.९२ कोटी खर्च मंजूर करण्यात आलेला आहे. या 
प्रकल्प खर्च रू. ६५.९२ कोटी पैकी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ स्वनिधीतून रू.१६.१५ कोटी व 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफतारमधून रू.४९.७७ कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. प्रस्तुत प्रकल्प 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. त्यास 
अनुसरून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : - 

मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ४ जुले, २०१९ रोजी संपन्न झालेल्या राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या २७ व्या बैठकीत सदरच्या प्रकल्पाबाबत 
महामंडळाने विदर्भ व मराठवाडा विभागातील गोदामांच्या उन्नतीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. 
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांच्या उन्नतीकरणाद्वारे (Up gradation) विदर्भ व 
मराठवाडा विभागातील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांच्या सोई सुविधा सुधारणा अंतर्गत 
सुरक्षा भिंत बांधणे, अंतर्गत रस्त्यांचे कॉक्रीटीकरण करणे व अँप्रन गटर बांधणे तसेच होतकरी व हमाल 
यांचेसाठी निवारा शेड बांधणेच्या प्रकल्पासाठी रू. ६५.९२ कोटींच्या खर्चास राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी 
समितीने (SLSC ) मान्यता दिली आहे. सबब, या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
अनुदान हे INTEGRATED SCHEME FOR AGRICULTURAL MARKETING यांच्या खर्च 
निकषांनुसार राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वखार-१११८ /प्र.क्र.५१/१-स 


२. सदर कामांचा CSR/DSR नुसार अंदाजित खर्च व अनुदान यातील फरकाची रक्कम महाराष्ट्र 
राज्य वखार महामंडळ स्वत:च्या निधीतून भागवेळ. सदर प्रकल्पाचा घटकनिहाय अनुदानाचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


(रू. कोटी) 
अ.क्र पुरक (घटक) किम रू. कोटी रा.कृ.वि.यो. | म.रा.व.म. हिस्सा 
हिस्सा रू. कोटी रू. कोटी 
re ८ केद्रांवर सुरक्षा भितीचे बांधकाम करणे (प्रपत्र ७.०२ ५.२७ १.७५ 
2 १३ केंद्रांवर कॉक्रिट रोड आणि अप्रॉन गटरचे बांधकाम ५४.१८ ४०.६४ १३.५५ 
करून वखार केंद्राचा दर्जा सुधारणे. (प्रपत्र २) 
३ 94 केद्रांवर होतकरी व हमाल यांचेसाठी निवारा ठोड| & ३.४२ २.५७ ०.८५ 
बांधणे. (प्रपत्र ३) 
४ ।प्रशासकिय खर्च १.२९ १.२९ Ll 
एकूण रक्‍कम ६५.९२ ४९.७७ १६.१५ 
३. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेले अनुदान रक्‍कम रू.४९.७७ 


कोटी खर्च करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


१) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने सदर सर्व कामांचे नियमांनुसार खर्चाचे अंदाजपत्रके व 
THR तयार करून घेऊन नियमित पद्धतीनुसार कामास प्रशासकीय मान्यता द्यावी. 

२) सदर प्रकल्प/योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ अमंलबजावणी यंत्रणा 
म्हणून काम पाहील. संबंधीत यंत्रणांनी सदर प्रकल्प/योजना राबविताना त्याची अमंलबजावणी, 
संनियंत्रण आणि मुल्यमापन करणेबाबत आवश्यक तो समन्वय सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
यांच्याशी ठेवावा. तसेच वेळोवेळी प्रकल्प अंमलबजावणी विषयक आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

३) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी समिती गठीत 
करून, प्रकल्पांच्या आर्थिक व भौतिक उद्दिष्टांचा आढावा घ्यावा. 

४) वरील प्रकल्प / योजनांची अमंलबजावणी संनियंत्रण व मुल्यमापन केंद्र शासनाने ठरवून 
दिलेल्या निकषांनुसार अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांनी 
करावे. 

५) या प्रकल्पाकरीता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांच्या स्वाक्षरीने 
किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने कृषि विभागास सादर करावे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वखार-१११८ /प्र.क्र.५१/१-स 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०१११४१३०५४०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Ramdas Girjappa Kolekar 
R am d as DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Co- 
Operation Marketing & Textile D 
postalCode=400032, st=Mi rashtra, 
र क 2.5.4.20=3c1515c8b62a890dca3c9160e8db8794b6f72df9 
G | ry a p pa Ko | e ka [| 2cfe3eb5ect82¢5¢22c68662, cn=Ramdas Girjappa Kolekar 


Date: 2021.02.01 11:47:18 +05'30' 


(रामदास कोळेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 


४. मा. प्रधान सचिव (पणन) मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.प्रधान सचिव (कृषि) मंत्रालय, मुंबई. 

. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वखार महामंडळ, पुणे. 

. उप सचिव (पणन) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
९. 


अवर सचिव, राकृवियो/१४ओ, कृषि व पदुम विभाग 


१०.निवड नस्ती /१स. 


KREKKEKRERERERERERERERERERERERE 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वखार-१११८ /प्र.क्र.५१/१-स 


दि. २९.०१.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


प्रपत्त -१ 


UP-GRADATION OF WAREHOUSING INFRASTRUCTURE BY 


PROVIDING APPROACH CONCRETE ROAD & APRON GUTTER, 


COMPOUND WALL SHELTER SHED FOR FARMERS/HAMALS IN 
VIDARBHA & MARATHWADA AREA FOR FARMERS 


LIST OF CENTER & COST FOR UP GRADATION OF COMPOUND 
WALL FOR SAFETY POINT OF VIEW 


a Name of center a | Compound Wall 
No. 
| R.m.t | Rate/RM Cost 
Pei Dondaincha Rami B.C. Soil 776.85 15320 11901342 
road 
| 2 | Dondaicha Wani Road B.C. Soil 898.88 15320 13770842 
| 3 | Dhule MIDC Hard 535 12000 6420000 
गि Jalgaon H 14 50% B.C. 771 15320 11811720 
Soil & 50% 
Hard 
| 5 | Amalner (Takarkheda) Hard 460 12000 5520000 
| 6 | Parali (Tokwadi Hard 463 12000 5556000 
7 Latur A1 Hard 600.5 12000 7206000 
| 8 | Mehekar 670 12000 8040000 
Total 5175 70225904 
Say Rs. In 7.02 
Cr. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वखार-१११८ /प्र.क्र.५१/१-स 


दि. २९.०१.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


प्रपत्त-२ 


LIST OF CENTER & COST FOR UPGRADATION OF CONCRETE 
ROAD & APRON GUTTER FACILITY 


ra (Rae Capacity Name of ieee | Concrete road & Apron 
No. center gutter 
ee | Rate/sq Cost 
M 
[a ca 12480 Dondaincha B.C. Soil 4900 4520 22148000 
Rami road 
tae 7 [aed Dondaicha B.C. Soil 5450 4520 24634000 
Wani Road 
| 3 | 10 | 29560 | Dhule MIDC Hard 9700 4520 43844000 
27 67400 JalgaonH14 | 50% B.C. | 15375 4520 69495000 
Soil & 50% 
Hard 
Bal | 8800 Amalner Hard 4150 4520 18758000 
(Takharkheda) 
Ea oe | 20670 Aurangabad B.C. Soil 9000 4520 40680000 
Gat no 57 
7 en 17400 Aurangabad B.C. Soil 7500 4520 33900000 
Jadhavwadi 
| 8 | 6 | 16400 Parali (Tokwadi) Hard 6000 4520 27120000 
ie | 38000 Jalna 50% B.C. 14600 4520 65992000 
(Bhokardan) Soil & 50% 
Hard 
| 10 | 18 | 31810 | Nanded (MIDC) Hard 13500 4520 61020000 
| 11 | 9 | 23630 | Latur P2 Hard 8500 4520 38420000 
| 12 | 9 | 16650 | Latur Aj Hard 8500 4520 38420000 
| 13 | 11 | 22200 | Parbhani MIDC Hard 12700 4520 57404000 
Total 119875 541835000 
Say Rs. In ee] 
Cr. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वखार-१११८ /प्र.क्र.५१/१-स 


दि. २९.०१.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


प्रपत्र -3 
LIST OF CENTER & COST FOR UP GRADATION OF SHELTER SHED FOR 
FARMERS/HAMALS 
ea Region त्ये (| Capacit | Name of center [eres Hamal Shed 
No. No. y 
Eee Rate/ Cost 
Sq.M 
15x 6m 
| शि | 12 28055 | Chandrapur Old । B.C. fee 25334 | 2280060 
Soil 
eal 5 8600 Tumsar B.C. eet 25334 | 2280060 
Soil 
| 3 | 5 9050 Wadsa Hard | 90 | 25334 | 2280060 
| हि | Ea 12480 Dondaincha B.C. orl 25334 | 2280060 
Rami road Soil 
ees 7 Pare Dondaicha B.C. [ee 25334 | 2280060 
Wani Road Soil 
| 6 | 10 | 29560 | Dhule MIDC Hard | 90 | 25334 | 2280060 
7 an 8800 Amalner Hard ead 25334 | 2280060 
(Takarkheda) 
| Aurangabad ea Ea 20670 Aurangabad B.C. eae 25334 | 2280060 
Gat no 57 Soil 
lees | षि 17400 Aurangabad B.C. (३ 25334 | 2280060 
Jadhavwadi Soil 
| 10 | 6 | 16400 |[Parali(Tokwadi) | Hard | 90 | 25334 | 2280060 
7 rl 38000 | Jalna 50% | 25334 | 2280060 
(Bhokardan) B.C. 0 
Soil & 
50% 
Hard 
| 12 | 9 | 16650 | Latur A1 Hard | 90 | 25334 | 2280060 
| 13 | 11 | 22200 | Parbhani MIDC Hard | 90 | 25334 | 2280060 
i शं | 14 | 7 | 12900 | Dhamangaon | 90 | 25334 | 2280060 
| 15 | 6 | 17800 Lohara (Y) | 90 | 25334 | 2280060 
Total [ee 3420090 
0 
SayRs.InCr.| 3.42 | 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


